श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग, जि.बीड या 
तीर्थक्षेत्र विकासाच्या रु.२८६.६८ कोटी इतक्या 
किंमतीच्या आराखड्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमयुएम-२०२३/प्र.क्र. २७६/नवि-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :-१) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.-१४४४, 

दि.०४.०६.२०१५. 

2) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.-१४४४, 
दि.१९.०७.२०१६. 

3) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र. एमयुएम-२०१९/प्र.क्र.३४३/नवि-१७, 
दि.१५.०१.२०१९. 

४) शासन शुध्दीपत्रक, नगर विकास विभाग, क्र. एमयुएम-२०१९/प्र.क्र.३४३/नवि-१७, 
दि.१०.०२.२०२०. 

५) जिल्हाधिकारी, बीड यांचे पत्र क्र.२०२३/जिबी/डेस्क-१/एमयुएन/परळी तिर्थक्षेत्र, 
दि.२६.०५.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योतिलिंग, जि.बीड या रु. १३३.५८ कोटी इतक्या किंमतीच्या तीर्थक्षेत्र 
विकास आराखड्यास दि.१५.०१.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी 
होती. सदर आराखड्यातील कामांची किंमत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २०१६-१७ च्या 
दरसूचीवर आधारीत होती. या आराखड्यापैकी रु.१० कोटी इतक्या किंमतीचे धर्मशाळेचे बांधकाम पुर्ण 
करण्यात आले आहे. तथापि, इतर कामांमध्ये प्रगती झाली नाही. 
२. या पार्श्वभूमीवर मंजूर आराखड्यामध्ये काही महत्त्वाच्या कामांचा Badal करुन, प्रचलित 
दरसूचीवर आधारीत रु.२८६.६८ कोटी किंमतीच्या सुधारीत तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास संदर्भाधीन 
शासन निर्णय क्र.१, दि.०४.०६.२०१५ अन्वये निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती आणि मा.पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय 
समितीची मान्यता घेण्यात आळी. सदर आराखड्यास मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दि.११.०८.२०२३ रोजी आयोजित उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत मान्यता देवून मा.मुख्यमंत्री यांच्या 
अध्यक्षतेखालील शिखर समितीसमोर सादर करण्याकरीता शिफारस करण्यात आली. मा. मुख्यमंत्री 
महोदय यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या दि.०९.१०.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये सदर रु. 
२८६.६८ कोटी किंमतीच्या सुधारीत विकास आराखडयास मान्यता देण्यात आली आहे. 
३. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार रु.२८६.६८ 
कोटी इतक्या किंमतीच्या श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योतिलिंग विकास आराखडयास सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएम-२०२३/प्र.क्र. २७६/नवि-१७ 


शासन निर्णय :- 


श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग, जि.बीड या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या रु.२८६.६८ कोटी 


(जी.एस.टी. व इतर खर्चासह अंतर्भूत) इतक्या किंमतीच्या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद ९२ 
कामांना खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग, जि. बीड या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याकरीता सोबतच्या 


विवरणपत्रामधील विविध कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून “परळी-वैजनाथ नगरपरिषद, परळी- 
वैजनाथ, जि. बीड” या स्थानिक स्वराज्य संस्थेस, तसेच जिल्हाधिकारी, बीड यांना “संनियंत्रण अधिकारी” 
म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. 

अटीव शर्ती :- 


9, 


षु र 


सदर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडयातील प्रत्येक कामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना जिल्हाधिकारी, 
बीड यांनी सक्षम अधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता घेण्यात आल्याची खात्री करावी. त्यानंतरच 
प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेडा देण्याची कार्यवाही करावी. 


. या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांची इतर कोणत्याही शासकीय योजनेत प्रस्तावित अथवा 


मंजूर कामांमध्ये समावेश नाही. तसेच या कामांची दुरुक्ती होणार नाही, याची जबाबदारी 
जिल्हाधिकारी, बीड यांची राहील. 


. या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांस तांत्रिक मान्यता देताना स्थानिक परिस्थितीनुसार 


काही अंशतः बदल किंवा सुधारणा करणे आवश्‍यक असल्यास याबाबतचे अधिकार नियोजन 
विभाग, शासन निर्णय, दि.०४.०६.२०१५ अन्वये गठीत मा.पालकमंत्री, बीड यांच्या अध्यक्षतेखालील 
जिल्हास्तरीय समितीस राहतील. तथापि, आराखडयाची अंमळबजावणी करतांना शिखर 
समितीच्या मान्यतेशिवाय मंजूर आराखड्यातील कामांव्यतिरिक्‍त इतर कोणतेही काम समाविष्ट 
करता अथवा बदलता येणार नाही. 

या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या विहित कालावधीत अंमळबजावणीकरीता संनियंत्रण अधिकारी 
म्हणून कार्यरत जिल्हाधिकारी, बीड यांच्या अध्यक्षतेखाळीलळ आराखड्याशी संबंधित सर्व 
कार्यान्वयीन यंत्रणा/विभाग यांच्या जिल्हा प्रमुखांचा समावेश असलेली एक जिल्हास्तरीय तांत्रिक 
समिती गठीत करण्यात यावी. या समितीची प्रत्येक महिन्यात किमान एकदा बैठक घेऊन आवश्यक 
मान्यता/ ना-हरकत प्रमाणपत्रे देण्यासंदर्भात बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात यावा. 

जिल्हाधिकारी, बीड यांनी श्री क्षेत्र वैजनाथ ज्योतिर्लिंग देवस्थानच्या संरचना अथवा संहितेमध्ये 
आवर्यक सुधारणा करुन, निधी या प्रयोजनाकरीता उपलब्ध राहील, याबाबत जिल्हाधिकारी, बीड 
यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी. 


. सदर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामधील कामांमध्ये आवश्‍यकतेनुसार Sand Stones चा वापर 


करावा. तसेच त्या परिसरातील हवामानाला अनुकूल होईल अशी झाडे लावणे, नैसर्गिक वारसा 
जपवणूक इत्यादी बाबींची काळजी घ्यावी. 


. या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामधील कामांच्या देखभाल व दुरुस्तीकरीता मंजूरी दिलेल्या राखीव 


निधीचा वापर करतांना जिल्हाधिकारी, बीड यांची परवानगी घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएम-२०२३/प्र.क्र. २७६/नवि-१७ 


८. सदर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडयातील कामे करतांना ज्या जमिनीवर कामे करण्यात येणार आहे, 
त्या जागेसंदर्भात आवश्‍यक त्या ना-हरकत परवानग्या घेण्यात याव्यात. 

९. या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याकरीता “श्री क्षेत्र परळी-वैजनाथ ज्योतिर्लिंग तिर्थक्षेत्र विकास 
आराखडा (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) (२२१७ ॥२५२)” या स्वतंत्र लेखाश्रिर्षांतर्गत 
निधी आवड्यकतेनुसार टप्प्या-टप्प्याने उपलब्ध करुन देण्यात येईल. याकरीता जिल्हाधिकारी, 
बीड यांनी प्राधान्याने करावयाच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
भागनिहाय सादर करावा. 

१०. या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील एका मंजूर कामामधीळ बचत, ही याच आराखड्यातील मंजूर 
अधिक खर्चाच्या दुसऱ्या कामाकडे समायोजित करण्याचे अधिकार, बचतीच्या कामामध्ये अतिरिक्‍त 
निधीची मागणी करु नये, या अटीच्या अधिन राहून मा.पालकमंत्री, बीड यांच्या अध्यक्षतेखालील 
जिल्हास्तरीय समितीच्या परवानगीने, जिल्हाधिकारी, बीड यांना असतील. 

११. या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामाची भौतिक प्रगती वितरीत निधीतून होणाऱ्या खर्चाची 
त्रैमासिक विवरणपत्रे कार्यान्वयीन यंत्रणेने विभागास सादर करावीत. सदर आराखडयातील 
कामांसाठी होणाऱ्या शासकीय खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विहित कालमर्यादेत विभागास सादर 
करावीत. 

१२. सदर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडयातील कामांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या शासकीय 
निधीच्या खर्चाबाबत वित्त विभाग व नियोजन विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचना/निर्देशांची संनियंत्रण अधिकारी, जिल्हाधिकारी, बीड, तसेच कार्यान्वयीन यंत्रणा 
परळी वैजनाथ नगरपरिषद यांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी. 


२. या तीर्थक्षेत्र विकास आराखडयाच्या प्रयोजनार्थ निधी वितरीत करतांना निधी वितरणाच्या 
आदेशामध्ये सदर आराखडयातील उर्वरीत भागनिहाय कामांसाठी आवश्‍यकतेनुसार स्वतंत्र कार्यान्वयीन 
यंत्रणा घोषित करण्यात येईल. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०८१८४६२२४४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
VIDYA RAMAPPA ५७५७०१ 


DN: CN = VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA, C 


HAMPAYYA 01 00 त. 
DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.11.08 18:49:23 +05'30' 
(विद्या e217) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री, वित्त व नियोजन यांचे खाजगी सचिव. 
3. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएम-२०२३/प्र.क्र. २७६/नवि-१७ 


४. मा.मंत्री, कृषी तथा मा.पालकमंत्री, बीड यांचे खाजगी सचिव. 
५. बीड जिल्हयातील संबंधित संसद सदस्य, विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 
६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा. अपर मुख्य सचिव, वित्त/नियोजन/सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
११. विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर. 
१२. जिल्हाधिकारी, बीड. 
१३. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 
१४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत), बीड. 
१५. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बीड. 
१६. जिल्हा वन अधिकारी, वन विभाग, बीड. 
१७. अधिक्षक अभियंता, महावितरण, बीड. 
१८. सहसचिव (नवि-१६)/(नवि-४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळ, मुंबई. 
२०. मुख्याधिकारी, परळी-वैजनाथ नगरपरिषद, परळी, जि. बीड. 
29. निवडनस्ती (नवि-१७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग विकासाच्या सुधारीत आराखड्यात समाविष्ट 


असलेल्या रु.२८६.६८ कोटी किंमतीच्या संपुर्ण कामांचे विवरणपत्र 


(शासन निर्णय क्र. एमयुएम-२०२३/प्र.क्र.२७६/नवि-१७, दि. ०८ नोव्हेंबर, २०२३ चे विवरणपत्र) 


अ. 
क्र. 


कामाचे विवरण 


सन २०२२-२३च्या 
दरसूचीनुसार 
प्रस्तावित कामांची 
किंमत (रुपये लाखात) 


-O 


वैजनाथ मंदिराच्या पुर्वेस हरिहर तिर्था जवळ दर्शन मंडपाचे (दर्शन बारी मधील 
प्रतीक्षा गृह) बांधकाम व परिसर सुधारणा करणे. 

वाहन तळ + ४ मजले 

आकार - ४०' x 30' - १० हॉल (स्वतंत्र स्वच्छतागृहासह) 

एकुण बांधकाम क्षेत्रफळ = ४४००.० चौ.मी. 

परिसर सुधारणा क्षेत्रफळ = ५००.० चौ.मी. 


१६५०.७१ 


जुन्या तहसिलच्या जागेवर धर्मशाळा बांधण्यात आली असून, या संबंधित बाकी 
असलेले फर्निचर, विद्युतीकरण व पाईपलाईनचे काम करणे 


५१२.५६ 


दक्षीण मुखि गणेड़ा मंदिराच्या पठीमागे यात्री निवास बांधकाम व परिसर 
सुधारणा करणे. 

वाहन तळ + ४ मजले १६० यात्रेकरुंसाठी 

आकार - १२'%२०' - Yo खोल्या 

४ खाट प्रति खोली. (स्वच्छतागृहासह) 

एकुण बंधकाम क्षेत्रफळ = १६००.० चौ.मी. 

परिसर सुधारणा क्षेत्रफळ = ६००.० चौ.मी. 


६५१.४ 


शनी मंदिराच्या पठीमागे धर्मशाला / यात्री निवास बांधकाम व परिसर सुधारणा 
करणे. 

वाहन तळ + ४ मजले 

८० यात्रेकरूंसाठी 

आकार - १२' x 2o! - २० खोल्या 

४ खाटा प्रति खोली. (स्वच्छतागृहासह) 

एकुण बंधकाम क्षेत्रफळ = 290.0 चौ.मी. 

परिसर सुधारणा क्षेत्रफळ = १८०.० चौ.मी. 


४२५.२४ 


विविध ठिकाणी सुलभ शौचालयाचे बांधकाम करणे. 

१. मेरुगिरी पर्वत 

२. यात्री निवास 

३. आन्नछत्र जवळ 

४. दक्षीण मुखि गणेश मंदिराच्या पठीमागे 

५. डोंगर तुकाई मंदिर परिसर एकुण बांधकाम क्षेत्रफळ = ६२५.० चौ.मी. 


२७०.५ 


मेरु पर्वतावर कॉटेजेस चे बांधकाम व परिसर सुधारणा करणे. 
जमिन मजला -- १ (६ इमारती) 

एका इमरतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ = १८०.० चौ.मी. 

आकार - 92' x o'- ८ खोल्या 

४ खाट प्रति खोली.( स्वच्छतागृहासह) १९२ यात्रेकरुंसाठी 
एकुण बंधकाम क्षेत्रफळ  १०८०.० चौ.मी. 

परिसर सुधारणा क्षेत्रफळ = ७२०.० चौ.मी. 


२८१.२३ 


मेरु पर्वतावर उपहारगृह बांधकाम करणे. 
एकुण बंधकाम क्षेत्रफळ = १५०.० चौ.मी. 


८५.७० | 


मेरु पर्वतावर उद्यान विकसीत करणे. 

(लॉन, पाथवे, वृक्ष लागवड, विविध फुलांची लागवड इत्यादी तसेच संगीत 
कारंजे, 

साऊंड व स्पीकर योजना, लहान मुलांसाठी रेल्वे आणि अंतर्गत विद्युत रोषणाई 
करणे) 

एकुण क्षेत्रफळ = ८०००.० चौ.मी. 


६२३.६३ 


वैद्यनाथ मंदिर भोवताली दगडी फरशी बसवणे. 
(उत्तर-पूर्व व दक्षिण बाजुस) 
एकुण बंधकाम क्षेत्रफळ = ३५००.० चौ.मी. 


३५०.०० 


पि fo) 


नगर पलिकेजवळ सुंदर वास्तुशिल्प असे प्रवेशद्वार बाधणे. 
(१२.० मी. रुंद, प्रवेशद्वार, ४.५ मी. रुंदीच्या दोन कमानी) 


२५०.०० 


ण 4 


मेरु पर्वताभोवती संरक्षण Wa बांधकाम करणे. 
एकुण लांबी = ४५०.० मी. 


३००.४८ 


१२ 


मेरु पर्वत पोच रस्ता व भोवती च्या रस्त्यास एका बाजुने अवरोधक भींत बांधकाम 
करणे. 

रस्त्याची लांबी ३५०.० मी. रुंदी-९.०मी 

अवरोधक भींत लांबी १५०.०मी. (११५० चौ.मी.) 


१७६.०० 


१३ 


वैजनाथ मंदिराच्या पुर्वेकडील व पश्चिमेकडील RAC Hise रस्ता करणे. 
एकुण लांबी = २००.० मी. रुंदी-६.० मी. 


४९.०० 


१४ 


वैजनाथ मंदिराच्या पुर्वेकडील व पश्चिमे कडील सिमेंट काक्रेट नाली बांधकाम 
करणे. एकुण लांबी = ४००.० मी. 


९६.०० 


१५ 


मेरु पर्वताभोवती प्रदक्षिणा मार्गाचे काम करणे (सिमेंट काँक्रेट रस्ता व रस्त्याच्या 
दोन्ही बाजुस सिमेंट कॉक्रेट ची बंदीस्त नाली) 

एकुण रस्त्याची लांबी = १०००.० मी. रुंदी - ७.० मी. 

एकुण बंदीस्त नाली लांबी = २०००.० मी. 


३२४.७० 


१६ 


वैजनाथ मंदिराच्या पुर्वेकडील वाहनतळ विकसीत करणे. 
एकुण क्षेत्रफळ ९०००.० चौ.मी. 


१२५५.६० 


१७ 


हरिहर तिर्था भोवती उद्यान विकसीत करणे, संरक्षण भिंत बांधणे, कारंजे 
बसविणे, विद्युत रोषणाई करणे. हरिहर तिर्थ चे संवर्धन करणे व पूनरबांधणी 
करणे. एकुण क्षेत्रफळ १५००.० चौ.मी. 


२३४२३.१२ 


4¢ 


वैजनाथ मंदिराच्या विविध sardiatte व परिसरातील पडणारे पावसाचे पाणी 


साठवणे व जमीनीमध्ये झिरपवण्याची व्यवस्था करणे. 
(जल पुनर्भरण करणे) - एकुण ९ इमारती 


२८.९० | 


१९ 


परळी येथे हेलिप्याड विकसीत करणे. (सिमेंट काँक्रेट व पेव्हर ब्लॉक) 
एकुण लांबी = १०००.०मी. रुंदी - ७.० मी. 


३००.०० 


२० 


मेरुपर्वता भोवती प्रदक्षिणा मार्गावर पदचारी मार्ग करणे (पेव्हर ब्लॉक) 
लांबी = ८००.० मी. रुंदी - 3.0 मी. 


१५१.३६ 


२१ 


मेरुपर्वता भोवती प्रदक्षिणा मार्गावर (पादचारी मार्ग) वर शोडचे काम करणे. 
लांबी = १०००.० मी. रुंदी -३.० मी. 


९५.०४ 


२२ 


दर्शन रांगेत स्टेनलेस स्टीलचे प्रतिबंधक TART करणे. 
एकुण लांबी १०००.० मी. 


५७.४५ 


२२ 


पिण्याच्या पाण्याची सुविधा (टाक्या व RO फिल्टर मशीन सह) मंदिर परिसरात 
व बाहेरील परिसरात 

१. अन्नछत्राजवळ- 2 

२. उत्तरेकडील दुकांनांच्या वरील धर्मशाळा - १ 

३. उत्तरेकडील नवीन धर्मशाळा - 2 

४. कल्याण मंडप धर्मशाळा - 2 

५. पुर्वेकडील दर्शन मंडप - १ 

६. ठानीमंदीराजवळील धर्मशाळा - १ 

७. मेरु गिरी उद्यान भक्‍त निवास - ४ 

८. मुख्य मंदीर परिसर - ४ 


३७.०० 


२४ 


पिण्याच्या पाण्याची सुविधा (टाक्या व KES पोस्ट) मंदिर परिसरात व बाहेरील 
परिसरात 

१. टाक्या व नळ -३ टाक्या 

२. विंधन विहीर - 3 


१२.०० 


२५ 


डोंगर तुकाईदेवी पोच रस्त्याचे काम करणे. (सिमेंट काँक्रेट) 
एकुण लांबी : = २१०.० मी. रुंदी - ७.० मी. 


७८.०० 


२६ 


डोंगर तुकाईदेवी मंदिरा जवळ वाहनतळाची व्यवस्था करणे. (पेव्हर ब्लॉकसह) 
एकुण क्षेत्रफळ = २०००.० चौ.मी. 


४८.०० 


२७ 


डोंगर तुकाईदेवी मंदिरा भोवती सुरक्षा भित व अवरोधक भिंत बाधणे. 
लांबी = ५००.० मी. 


३६.७५ 


२८ 


डोंगर तुकाईदेवी मंदिर परिसरामध्ये सभा मंडप बांधकाम करणे. 
एकुण बंधकाम क्षेत्रफळ = ६३९.० चौ.मी. 
क्षमता - ५०० भाविक बसतील असा हॉल 


२३५६.७० 


२९ 


डोंगर तुकाईदेवी येथे धर्मशाळा बाधणे. 

तळ -- १ मजला (दोन इमारती) २४० यात्रिकरुंसाठी 
आकार - २५' x 9¢' - १२ खोल्या 

२० यात्रेकरू प्रति खोली. (स्वतंत्र स्वच्छतागृहासह) 
एकुण बांधकाम क्षेत्रफळ = ७००.० चौ.मी. 


१६६.६० 


30 


वैजनाथ मंदिराभोवती विविध ठिकाणी पोलिसांकरिता टेहाळणी मनोरे बाधणे. 
(वॉच टॉवर ४ नग. - १०.० मी. उंचीचे) 

एका टॉवरचा आकार -३.० मी. X 3.0 मी. 

एकुण बंधकाम क्षेत्रफळ = ३६.० चौ.मी 


२५.७२ | 


२३१ 


डोंगर तुकाईदेवी मंदिर परिसरामध्ये उद्यान विकसीत करणे. 
एकुण क्षेत्रफळ = २०००.० चौ.मी. 


१३६.६८ 


३२ 


डोंगर तुकाईंदेवी मंदिर येथे भुयारी मार्ग व दोन सुंदर दीपमाळ बांधणे. (काळ्या 
दगडामध्ये) 
भुयारी मार्ग लांबी = 30.0 मी.५३.० मी. 


२६२.७२ 


२३ 


दक्षिण मुखि गणेड मंदिरा जवळ सभा मंडप बाधणे. 
आकार - 24.0 x 92.0 मी. (स्वच्छतागृहासह) 
क्षमता - १५० भाविक बसतील असा हॉल 

एकुण बंधकाम क्षेत्रफळ = ३००.० चौ.मी. 


३६५.८८ 


वैजनाथ मंदिर परिसरात विविध ठिकाणी माहिती फलक बसवणे. 


२१.४० 


वैजनाथ मंदिर प्रवेश्ापूवी पाय धुण्याची जागा करणे. 


२.५० 


निवास खोल्यांमध्ये फर्निचरची व्यवस्था करणे. (२०० खोल्या, ७५२ खाट (३' 


x 9) २०० टेबल (३' x 2'), ४०० खुर्च्या 


383.48 


भव्य नंदी 


२२५.०० 


त्रिशूल व डंबरु 


६५०.०० 


शहरातील मुख्य ४ रस्त्यांवर कमानी तयार करणे. 
४ कमानी 


९४८०.०० 


पालखी मार्ग विकसित करणे. 
वैजनाथ मंदिर ते देशमुख पार पर्यंत रस्ता व नाली करणे. (सिमेंट कॉक्रेट) 
लांबी = 990.0 मी. व रुंदी -६.०मी. 


६६.०० 


४१ 


पालखी मार्ग विकसित करणे. 
दक्षिण मुखि गणेड़ठा मंदिर ते जुने हानी मंदिर आबे वेस रस्ता व नाली करणे. 
(सिमेंट कॉक्रेट) लांबी = १८०.० मी. व रुंदी - ६.० मी. 


४३.२० 


४२ 


पालखी मार्ग विकसित करणे. 

नेहरु चौक ते कालात्री मंदिर मार्गे गणेश पार रस्ता व नाली करणे. (सिमेंट 
कॉक्रेट) १२.०० मी. लांबी = ७००.० मी. व रुंदी- ७.३० मी. ९.०० मी. लांबी = 
४००.० मी. व रुंदी - ५.०० मी. 


ES Ac 


४३ | पालखी मार्ग विकसित करणे. ३८४.०० 
कालात्रि मंदिर ते बटभैरवनाथ मंदिर पर्यंत रस्ता व नाली करणे. (सिमेंट कॉक्रेट) 
लांबी = ९६०.० मी. व रुंदी-६.०मी. 
४४ | पालखी मार्ग विकसित करणे. ; $32.00 | 
बटभैरवनाथ मंदिर ते वैजनाथ मंदिर रस्ता व नाली करणे. (सिमेंट Hise) 
लांबी = १८०.०मी. व Sat - ६.० मी. 
४५ | पालखी मार्ग विकसित करणे. १५३.०९ 
बटभैरवनाथ मंदिर जवळील नाल्यावर पूल बांधणे. (सिमेंट कॉक्रेट) 
४६ | विविध ठीकाणी सुलभ सौचालयाचे बांधणे. १८९ .७६ 
१. बस स्थानक परिसर 
२. रेल्वे स्टेशन परिसर 
३. जिजामाता उद्याना जवळ 
४. मार्केट कमिटी परिसर 
५. डॉ. घुगे दवाखान्या जवळ 
६. बटभैरवनाथ मंदिर पुला जवळ 
४७ | वडार वाडा येथील गोडाऊन जवळ प्रसाधन गृह बांधणे. ३९.७० 
बांधकाम क्षेत्रफळ = ९८.१० चौ.मी. 
४८ | मंदिर परिसरात अग्निशमन व्यवस्था- २४०.०० 
प्रदक्षिणा मार्ग व पालखी मार्गा लगत फायर हायड्राट बसवणे. 
४९ | १२.०मी. उंचीचे हायमास्ट उभारणे. ६४.२६ 
(वैजनाथ मंदिर परिसरामध्ये १२ ठिकाणी) 
५० | सोलार लाईट बसवणे. ९१.२६ 
(वैजनाथ मंदिर परिसर व पोच रस्त्यांवर २२० खांब) 
५१ | सोलार वोटर हीटर बसवणे. ३८.५६ 
(१००० ली. क्षमता - १२ नग) 
५२ | सौर ऊर्जा प्रकल्प (५ कि. वॅट. क्षमतेचे ८ संच = एकूण ४०.० कि. वॅट.) ५६६.६४ 
५३ | विद्युत रोहित्र -४ संच बसवणे व MSEDCL चार्जेस ६०.०० 
५४ | पाणी पुरवठा व्यवस्था (अतिरीक्त) ५०५.५० 
५५ | सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन १२५.१० 
५६ | बेल, रुद्राक्ष व इतर वृक्ष लागवड, व विविध फुलांची लागवड करणे. ११.०० 
५७ | पोलीस मदत केद्र १४.१८ 
५८ | पर्यटक स्वागत कक्ष १२.६० 
५९ | बेल फुलव हस्तकला विक्री दुकाने १६६.१४ 
go | चप्पल व बुट स्टँड १२.६० 
६१ | डीजीटल लॉकर रुम ३७.६० 
६२ | ज्योर्तीलींग देवस्थान कार्यालय १२.६० 
६३ | लहान मुलांचे काळजी कक्ष १५.७५ 


६४ | आरोग्य कक्ष ९.४५ 
६५ | तिकीट कक्ष ६.३० | 
६६ | व्ही.आय.पी. कक्ष ४५.३६ 
६७ | बस स्टॉप ४९.६३ 
६८ | बारा ज्योतीलिग प्रतिकृती ६५०.०० 
६९ | HRM हॉल २२५.०० 
७० | जमीन मोजणी कंटूर मॅप १०.०० 
७१ | डस्टबीन १२.०० 
७२ | डिजीटल लॉकर २२.५० 
७३ | एक्स-रे स्कनर, मेटल डिटेक्टर इ. १८.४५ 
७४ | परिसर स्वच्छतेसाठी युरेका फोर्ब्सची मशिनरी ३४.५५ 
७५ | दगडी बचेस १५.०० 
७६ | ११ केव्ही लाईन टाकणे १५.०० 
७७ | स्मार्ट कार्ड व माहिती पुस्तीका १५.०० 
७८ | लाईट आणि साऊंड छो ८००.०० 
उत्तरेकडील TIAA बाजूस (लेजर शो) ही उपयोग करावा. 
त्यामध्ये एक भाष्य संचळन, रेकॉडेड data आणि थीम बेस असावे. 
७९ | परळी मधील पाच चौक सुशोभिकरण करावे. २५०.०० 
Co | परळी येथील असलेली Watch Tower जतन करावे. ५०.०० 
८१ | गावातील मुख्य VIP Road, वरील दुभाजकामध्ये एक ठराविक आंतरावरील ३००.०० 
Style Column & Decorative करणे (हे सगळ दगड काम व नक्षीकामासहीत ते 
कॉलम करणे (१ नग ३००) 
८२ | उत्तर बाजूस पायऱ्या लगत असलेल्या पूर्व व पश्चिम बाजूला दगड काम हात ३२०.०० 
घडाई व बूच काढून बांधणे. 
८३ | वैजनाथ मंदिराच्या Sy मंदीरामधल्या सर्व भिंती वरील रंगकाम काढणे व पूर्वी ४००.०० 
असलेलेले दगड कामास Put coat करणे व त्याचे Joints भरणे, रंगकाम व 
Polishing काढणे. 
८४ | वैजनाथ मंदिरामध्ये व पूर्ण परिसर मध्ये Existing Wiring, Cables हे सर्व २००.०० 
काढणे व नव्याने पूर्ण काम करून मंदिराच्या प्रतयेक भिंतीस सौंदर्यपूर्ण जनत 
करणे 
८५ | वैजनाथर मंदिर परिसराच्या चौकामध्ये दगडी फरशी बसवणे व हे दगड हात ५०.०० 
घडई करून बच करून लावणे 
८६ | वैजनाथ दवाच्या पालखी विसाव्याचे स्थान बटभैरव मंदिर बांधणे परिसर ३५०.०० 
सुशोभिकरण करणे विद्यूत व सर्व सोय करणे व तटरक्षक भिंत बांधणे 
८७ | मेरू पर्वतावरील टाय ट्रेन ट्रॅक विकसीत करणे २५०.०० 


८८ | वैजनाथ मंदिराच्या पूर्ण भागातील असलेला गाभाऱ्यातील छातामध्ये असलेल्या २००.०० 
लाकडी कामाला मेल्यामाईन पॉलिस करणे, दरवाजे, खिडक्या मेल्यामाईल 
पॉलिस करणे. 

८९ | वैजनाथ मंदिराच्या पालखी विसाव्याचे ठिकाण बटभेरव मंदिर च्या बाजूला २५०.०० 
घनसी नदीवरील ९ मी. रूंदीचा पूल बांधणे 

९० | पाखली मार्ग मलकापूर रोड ९२०.०० 

९१ | वैजनाथ मंदिराच्या पूर्वेकडील वाहनतळामध्ये अग्निशमन Station करणे १००.०० 

९२ | मेरु पर्वतावरील नविन्यपूर्ण १३ ज्योतिलिंग Museum तयार करणे ३००० चौ.मी. १०००.०० 
देखभालीसाठी राखीव निधी ५००.०० 
प्रकल्पाची एकुण किंमत २२४४६.३२ 
जी.एस.टी . १८% ४०४०.३४ 
सादील खर्च ५% 9922.32 
आर्किटेक/इलेक्ट्रीकल सल्लागार /पीएमसी शुल्क (४%--१८%जीएसटी) १०६०.०० 
एकुण २८६६८.९७ 


VIDYA RAMAPPA 
HAMPAYYA 


Digitally signed by VIDYA RAMAPPA 
HAMPAYYA 

DN: CN = VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA, 
C =IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.11.08 18:49:43 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 


उप सचिव, 


महाराष्ट्र शासन 


